मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष*२४२५-सहकार”, 
सन २०१८-१९ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.१७/२०१९/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३० मार्च, २०१९ 


शासननिर्णय:- 

सहकार,पणन व Tarr विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही -२ “२४२५-सहकार,” या 
प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ मधील अनिवार्य अंतर्गत तरतूदींमधून पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता 
देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार,” (ara) Helles सहकारी पतसंस्थांना 
तदर्थ प्रदाने (२४२५ २३८२)-३२-अंशदाने व महाराष्ट्र राज्य् सहकारी पणन संघामार्फत शेतमालाची खरेदी 
करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता अर्थसहाय्य (२४२५ २५४२-३३ 
अर्थसहाय्य मधील एकूण रु.१००००.०० लाख (अक्षरी रुपये १०० कोटी फक्त ) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र -१ मध्ये दर्शविल्यानुसार “२४२५-सहकार,”(अनिवार्य)अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण (२४२५ १०५४-१३ कार्यालयीन खर्च या योजनेसाठी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२१२/२०१९/व्यय-२ दि.२९.०३.२०१९ अन्वये तसेच मा. 
सचिव (पणन/सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०११४५३५९८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.प्रधान सचिव (सहकार/पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. आयुक्‍त (साखर),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.१७/२०१९/१७स 


. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

. उप सचिव (श्री गायकवाड) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

, अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/३स/२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुं.३२. 

१०.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१/१४११),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस््रोद्योग,मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


oe ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०९९/प्र.क्र.१७/९९/१७स/दि.३० .०३.२०१९ 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष :२४ २५-सहकार,पुनर्वबिनियोजन प्रस्ताव सन २०१८-९९ (वजा)(-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
(रु.लाखात) 


000,00 


000,00 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.९७/१९/९७स/दि.३०-०३.२०१९९ 
मागणी क्रमांक व्ही-२,प्रधान लेखाशिर्ष :२४२५-सहकार पुनर्बिनियोजन प्रस्ताव सन २०१८-९९ (अधिक)(--) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


००००,०० 


0000,00 


Page 1 


